सह संचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा 
व आरोग्य संचालनालय, या पदावर 
पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्र. औसुवआ-१०१८/प्र.क्र.१४६/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक:- १३ ऑगस्ट, २०१९ 


शासन आदेशा 


संदर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२ ॥/१६-ब, 
दि.२९/१२/२०१७ रोजीचे पत्र. 


औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई, यांच्या आस्थापनेवरील, सह संचालक, 
गट-अ संवर्गातील खाली नमूद अधिकाऱ्यांना, खुल्या प्रवर्गातील सह संचालक, गट-अ, या 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची खालीलप्रमाणे पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्यात येत आहे - 


अ. उप संचालकाचे नाव पदोन्नतीचा पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद 

क्र. व जात प्रवर्ग प्रवर्ग 

| श्री.सु.सा.जोशी, भ.ज.-क खुला | Me संचालक, औ.सु.व आ., कोल्हापूर. 
२ श्री.रा.दि.दहिफळे, भ.ज. -ड खुला ।सह संचालक, औ.सु.व आ., औरंगाबाद. 


२. सदर तात्पुरती पदोन्नती ही, मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ मधील अंतिम निर्णयाच्या व महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन 
राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेशाच्या अनुषंगाने, संबंधित उप संचालकांना पदोन्नतीच्या पदावर रुजू 
होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, कार्यमुक्त केल्यानंतर संबंधित उप संचालकांनी 
त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे. 


४. श्री. वि. मा. यादव, सह संचालक, पुणे-१ यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला सह संचालक, 
कोल्हापूर या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार व श्री.रा.दि.दहिफळे, उप संचालक, औरंगाबाद 
यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला सह संचालक, औरंगाबाद या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार या 
आदेशान्वये संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१९/११/२०१६ अन्वये 
घोषित करण्यात आलेले नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या.१२ च्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०३/ 
२०१९, दि.१/३/२०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः औसुवआ-१०१८/प्र.क्र.१४६/कामगार-१ 


७. सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या =6www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१९०८१४१०५७१२७७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Meghashyam = Sees मा, 
Nawar याया 
(ATIF नवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, मुंबई. 
प्रत:- 
१ मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५) अधिदानव लेखाधिकारी, कोल्हापूर/औरंगाबाद. 
६) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, कोल्हापूर/औरंगाबाद. 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर/औरंगाबाद. 
८) संबंधित उप संचालक, (RI संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 


संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१). 

९) सर्व अपर संचालक/सह संचालक/उप संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय, (द्वारा:- संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, 
कामगार भवन, वांद्रे (Ya), मुंबई-५१). 

१०) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२, कार्यासन-१६ ब, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) निवडनस्ती (कामगार-१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


